नि:ऱस्त्र पोलीस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नतीने 
उमेदवारांची भरती करण्याबाबत घ्यावयाच्या विभागीय 
अर्हता परीक्षेचे नियम... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः पोलीस-१११२/प्र.क्र.४४०/पोल-५अ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख : २९ जून, २०१३ 


वाचा : 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-आरटीआर-०३०७/प्र.क्र.७२५/पोल-५अ, 
दिनांक २१ एप्रिल, २००९ 


प्रस्तावना : 


पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या विभागीय पदोन्नतीच्या परीक्षा नियमात सुधारणा करण्यासाठी 


मा.मंत्री (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २ मे, २०१३ रोजी झालेल्या बैठकीत "ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना 
पोलीस सेवेमध्ये १० वर्षे पूर्ण झालेली आहेत, त्यांना पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या विभागीय पदोन्नतीच्या 


अर्हता परीक्षेस बसण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला." त्यानुसार सदर पदाच्या विभागीय 


पदोन्नती परीक्षा नियमात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्र : 


गृह विभागाच्या दिनांक २१ एप्रिल, २००९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील नियम- 


४ पुढीलप्रमाणे वाचावा .- 

"पोलीस बलातील पोलीस शिपाई किंवा पोलीस नाईक किंवा पोळीस हवालदार किंवा सहायक 
पोलीस उपनिरीक्षक या पदावर कार्यरत असलेल्या ज्या पदधारकांची पोलीस दलात, सेवेत रुजू 
झाल्यापासून १० वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी नियमित सलग सेवा झालेली आहे, ते पदधारक पोलीस 


उपनिरीक्षक पदाच्या विभागीय पदोन्नतीच्या अर्हता परीक्षेस बसण्यास पात्र ठरतील." 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१११२/प्र.क्र.४४०/पोल-५ अ 


प्रत, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०७०२११०५१३१२२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bajrang Digambar 
mate 


j im 
Baj rang DN: CN = Bajrang Digambar Umate, 
H C = IN, S = MAHARASHTRA, O = 
Digambar GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = HOME 


U m ate Date: 2013.07.03 10:34:46 +05'30' 


ब.दि.उमाटे 
शासनाचे अवर सचिव. 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (५ प्रती ) 

) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (५ प्रती ) 

) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (५ प्रती ) 
) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (१ प्रत) 

) सर्व पोळीस आयुक्त. ( प्रत्येकी १ प्रत) 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


ee 


o~ 


4 


सर्व परिक्षेत्रीय विशोष पोळीस महानिरीक्षक. ( प्रत्येकी १ प्रत ) 

सर्व पोलीस अधिक्षक. ( प्रत्येकी १ प्रत ) 

संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक (५ प्रती) 

सर्व प्राचार्य, प्रादेशिक पोळीस प्रशिक्षण शाळा ( प्रत्येकी १ प्रत) 

qo) ad समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल (प्रत्येकी १ प्रत) 

99) कक्ष अधिकारी (कार्यासन : 92), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


SG © 


(३ 


vo 


१२) कक्ष अधिकारी (ब-शाखा), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती / पोल-५ अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


